एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत 
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका 
या मानधनी कर्मचाऱ्यांना सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षासाठी “भाऊबीज भेट” रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.२६८/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ ऑक्टोबर,२०२३ 


वाचा :- 9) महिला व बाल विकास विभाग, शा.नि.क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.१०३/का.६, दि. २३ फेब्रुवारी २०१८ 
२) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/अं वाडी- 
भाऊबीज भेट/२०२३-२४/४७२०, दिनांक १२.९.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी वाचा क्रमांक-२ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत 
अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका या मानधनी कर्मचाऱयांना भाऊबीज भेट 
प्रत्येकी रु.२,०००/ प्रमाणे अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी 
सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका या मानधनी कर्मचा-यांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
प्रत्येकी रु.२,०००/- प्रमाणे भाऊबीज भेट रक्‍कम देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 
२. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी 
अंगणवाडी सेविका यांना भाऊबीज भेट अदा करण्याकरिता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 
महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून यासाठी होणारा खर्च 
भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक :- एक्स-१, २२३६, पोषण आहार, (०८) (०६) एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, (भाऊबीज भेट) (अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००%) (२२३६१९५४), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधुन रुपये ३७.३३०२ कोटी (अक्षरी 
रुपये सदतीस कोटी तेहतीस लाख दोन हजार फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
3. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी कार्यरत अंगणवाडी 
सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना दिवाळीपुर्वी भाऊबीज भेट अदा होईल याबाबत दक्षता 


घेण्यात यावी. त्यानुषंगाने आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०२३/प्र.क्र.२६८/का.६ 


४. हा झासन निर्णय नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र. २२३/१४७२ दिनांक १४.०९.२०२३ व वित्त 
विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र. २६९/व्यय-६, दिनांक २०.०९.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१८१४३०५०५३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=cb156fb408217396128e8dcaeed3 
f6fa70d9fd209eb9efc83bdd68b308614534 
, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A 
0B44101C838AEA34F29FBFFOAEBE9D85C3 


” DE3468C2, cn=VILAS RAMDAS THAKUR 
| रा ःञकूरो 15:30:10 +05'30' 
. 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. उपमुख्यमंत्री(गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उपमुख्यमंत्री(वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.मंत्रीमहिला व बाल विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

६) सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

७) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 

८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

९) सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाळ विकास विभाग 


qo) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
११) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी प्रकल्प) 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 


१४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१५) कक्ष अधिकारी (का.४) महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) 
) 
१३) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व परिक्षा), मुंबई /नागपूर 
) 
) 
१६) निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


